अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, 
यवतमाळ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या ३ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- FATS -२०२४/(प्र.क्र. ५३/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: - १६/०४/२०२४ 


संदर्भ - १. जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२. जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.११७/२३/लाक्षेवि (आस्था), 
दि.१७/१०/२०२३. 
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/०२/२०२४ 
४. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र जा.क्र.२७५/आ-३/यसिंम॑/ 
मुदतवाढ/२०२३,दि.२५/०१/२०२४. 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या (२) कार्यकारी अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ (३) कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस 
(४ कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ या कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७११ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांनी त्यांच्या संदर्भ wy येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३२ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली 
आहे. 


परंतु, वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, SAM अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२४ ते दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


त्यामुळे संदर्भ क्र. ४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, 
यवतमाळ यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन [नणय :- निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत ३ 
विभागीय, कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
अ. सुधारीत मंजुर रुपांतरीत मुख्य लेखाशीर्ष व 
a कार्यालयाचे नाव | आकृतीबंधानुसार मंजुर | अस्थायी उंपळेखातीप 
पदे नियत अस्थायी । आस्थापना 
आस्थापना 
Ex 2 3 Le 
i अधीक्षक अभियंता, २८ | 
यवतमाळ सिचन मंडळ, 
यवतमाळ 
2 ।कार्यकारी अभियंता, ४५३ प १ मागणी क्रमांक आय-३ 
यवतमाळ पाटबंधारे २७०१, मध्यम पाटबंधारे 
विभाग, यवतमाळ (८०), सर्वसाधारण 
३ | कार्यकारी अभियंता, १२४ २१ (००१) संचालन व प्रशासन 
अरुणावती पाटबंधारे (०४) परिरक्षण आस्थापना 
विभाग, दिग्रस (०४) (२१) अधीक्षक अभियंता, 
४ | कार्यकारी अभियंता, १०६ पिं यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ (अनिवार्य) 
यवतमाळ (२७०१ सी ०५१ 
एकूण | ott ११ ३२ 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ७११ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७११ मंजूर पदांना 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या 
४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत 


असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधील घट/ 
पदामधील वाढ/ सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे. तसेच याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
क्षेत्रीय कार्यालयाची असल्याचे गृहित धरुन पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०४१६१८४०३१३७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=327f48fc9 1004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1 a4ee2d9 
5624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MESHRAM sedis ra Aa 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
सहपत्र:- परिशिष्ट. “अ ”व १ते ६ विवरणपत्रे कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 


शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

६. कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ. 

७. कार्यकारी अभियंता, बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ. 

८. कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ. 

९. कार्यकारी अभियंता, अरूणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस. 

१०. कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

११. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ व मंडळांतर्गत ३ विभागीय कार्यालयातील 


नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. ०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ 
डा त सका साठी जा मुख्य लेखाशीर्ष व 
नियत अस्थायी | रुपांतरीत उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना अस्थायी 
आस्थापना 
२ ३ शिका 4 
अधीक्षक अभियंता, २८ शतं 
यवतमाळ सिंचन (विवरणपत्र-१ 
मंडळ, यवतमाळ मागणी क्र. आय-३ 
कार्यकारी अभियंता, ४५३ ११ २७०१, मध्यम पाटबंधारे 
यवतमाळ पाटबंधारे  । (विवरणपत्र-३ | (विवरणपत्र-५) | (८०, सर्वसाधारण 
विभाग, यवतमाळ (००१) संचालन व प्रशासन 
कार्यकारी अभियंता, १२४ २१ (०४ परिरक्षण आस्थापना 

अरुणावती पाटबंधारे । (विवरणपत्र-३) | (विवरणपत्र-६) | (08) (२१) अधीक्षक 
विभाग, दिग्रस अभियंता, यवतमाळ 
कार्यकारी अभियंता, १०६ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 
बेंबळा प्रकल्प विभाग, । (विवरणपत्र-४) क्व ० (अनिवार्य) 
यवतमाळ (२७०१ सी ०५१) 

एकूण = . . १ ३२ 

PRADNYA 5-४/॥१॥॥ ललग नत 
MESHRAM स्व 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र - १ 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 


नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 
अ.क्र. कार्यालयाचे पदनाम दि.०१/०३/२०२४ ते 
नाव दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
ia २ ३ वा 
१ अधीक्षक अधीक्षक अभियंता 1१ 
२ अभियंता, | et. अधीक्षक अभियंता 1१ 

यवतमाळ ।सहा. अभि. श्रेणी- 

3 सिंचन ।२/शा.अ./क.अ. 3 
8 मंडळ, । प्रमुख आरेखक 1१ 
षु यवतमाळ ।अआरेखक श्रेणी-२ 1१ 
न अधीक्षक 1१ 
9 प्रथम लिपिक 1१ 
८ वरिष्ठ लिपिक ४ 
९ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१० टंकलेखक ३ 
११ निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ 
१२ संगणक 1१ 
१३ वाहन चालक 11 अ. !| 
१४ नाईक 1१ 
१५ rots 3 
१६ चौकीदार rr 
एकूण 2¢ 


igitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘WATER 


PRADNYA SHYAM eessonesssenrmen 


MESHRAM 


'48fc91 004ad3efSaGebc89e6964b30682a841a4ee2d 
hy 


95624fca82a93ab47, postalCode=4001 


serialNumber=226F 0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2 
PRADNYA SHYAM MESHRAM 


CB501F8CAFE8198EF7E26E956, 
2024.04.16 19:22:24 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र - 2 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 


विभागाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 


नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 
अ. क्र. पदांचे नाव दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 

कार्यकारी अभियंता a 
2 उप वि.अधिकारी/अभियंता/ 

सहाय्यक अधीक्षक अभियंता Ls 
३ ।स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA. ४ 
४ | विभागीय लेखापाल शिका 
षु प्रथम लिपीक a on 
६ सहा. आरेखक / आरेखक |" गी | 
9 वरिष्ठ लिपीक षु 
८ | अनुरेखक [_-- री _______ 1 
९ कनिष्ठ लिपीक ४ 
| ao ० | दप्तर कारकुन ३ 
खते | १ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिकार 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३ | भांडारपाल ॥________ नी_____-*" 
१४ ।सहा. भांडारपाल |2 eee 
१५ । वाहनचालक a _ | 
१६ | नाईक a ne 
१७ । शिपाई 4 
१८ | चौकीदार 1 १ 
एकुण ३६ 


पाटबंधारे उप विभाग क्र.१, यवतमाळ 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


पाटबंधारे शाखा, यवतमाळ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-० | O}] AV} O}] A] CK] A] oO] -5 


एकुण 


A) 
A 


पाटबंधारे शाखा, राळेगाव 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-0० | O}] AV} -0 | A] 9८ | A] -0 | -5 


एकुण 


A) 
AD 


पाटबंधारे शाखा, जवळा 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकुण 


पाटबंधारे शाखा, दारव्हा 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“0 | (२ | & | mam 


शिपाई 


-० | O}] AV} O}] A] 9८ | A] -0 | -5 


एकुण 


A) 
A 


पाटबंधारे उप विभाग H.2, यवतमाळ 


उप विभागीय 
अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


O} 9. AV] A] OO} OO} -O} ज्य 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


१३ 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 


पाटबंधारे शाखा, पार्थटदेवी 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-0 | O}] “७ O}] A] CK] A] -0| -5 


एकुण 


A 
AJ 


पाटबधारे शाखा, घाटंजी 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


OO} Of} Av] oO] A] CK] A]  - | -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उप विभाग क्र. 3, पुसद 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A] -० | - । A] A] -0  - | -|। -8 


अ. क्र. पदांचे नाव दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 
एकुण १३ 

पाटबंधारे शाखा, चिखली 
La = | स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 1१ | 
२ स्था. अभि. सहा. शिका 
३ «| दप्तर कारकुन २ 
४ | मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
६ संदेडक ॥_ | अ... ___| 
७ ।कालवा चौकीदार ३ 
८ |। कालवा टपाली a 
९ । शिपाई L ee 
एकुण २२ 

पाटबंधारे शाखा, वरुड 
1 १__| स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 1१ | 
२ स्था. अभि. सहा. Sa ne 
३ «| दप्तर कारकुन २ 
४ | मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
६ संदेशक a 
७ ।कालवा चौकीदार ३ 
८ कालवा टपाली शाला 
९ rots es: ent) 
एकुण २२ 

पाटबंधारे शाखा, पुसद 
विक आं स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. |__-_____ ee 
२ स्था. अभि. सहा. 1१ 
३ «| दप्तर कारकुन २ 
४ | मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
द संदेडक शिका 
७ ।कालवा चौकीदार ३ 
८ कालवा टपाली ॥-_ ae 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 


शिपाई 


शिळा क्य 


एकुण 


२२ 


पाटबंधारे शाखा, कासोळा 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-० | O}] 40} O}] A] CK] A] oO] -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा 


, भोजला 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


OO} oO] Av} oO] (२ | CK] A] ©} -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उप विभाग क्र. ४ महागांव 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


-0 । O} >) । A] O|] CO}; OO} -5 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 


शिपाई 


२ 


चौकीदार 


एकुण 


ae) 
“७ | -? 


पाटबंधारे शाखा, उमरखेड 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-० | O}] “७ O}] ©] CK] A] ©] -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, सवना (अधरपूस) 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-० | - | wW] Oo}; A] CK] A] oO] -5 


एकुण 


२२ 


पाटबंधारे उप विभाग क्र. ५, पांढरकवडा 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


-9। A] A] - | -) -O} -8 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 


वाहनचालक 


शिळ ee | 


शिपाई 


२ 


चौकीदार 


एकुण 


ae} 
av 


पाटबंधारे शाखा, वणी 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


weap 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-० | O}] AV} -0 । (२ | 9८ | A] -0 |) -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, सायखेडा 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-० | O}] AV} -0 । (२ | 9८ | A] oO] -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, करंजी 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


Oo}; ©] 9८ | A] -0 | -5 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकुण 


एकूण सर्व 


igitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Digi 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=327f48fc9 1 004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d9 
5624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M F S H R A M serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB 
501FSCAFE8 198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Date: 2024.04.16 19:22:50 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र - 3 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
विभागाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस 


नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 
अ.क्र. । कार्यालयाचे नाव पदनाम दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
| a | 2 3 1४ 
शिश कार्यकारी अभियंता | कार्यकारी अभियंता [८-0 
२ | अरुणावती पाटबंधारे | उप का.अ./उ.वि.अ. EE हह... _ || 
४ विभाग,दिग्रस स.अ.श्रे-२/शा.अ/ क.अ. ४ 
५ स्था.अ.सहाय्यक 10 
६ विभागीय लेखापाल a eet 
9 प्रथम लिपिक शिका 
भांडारपाल शिका कां 
९ सहा. भांडारपाल a oe 
| ao | ० आरेखक a sn 
aa | q सहा.आरेखक ._ ce 
१२ वरीष्ठ लिपिक ५ 
१३ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१४ अनुरेखक 10 
१५ टंकलेखक ३ 
१६ संगणक E 
१७ नि.श्रे.ल.लेखक a शै, | 
१८ वाहन चालक 1१ 
१९ rats षु 
२० चौकीदार a 
एकुण ३४ 
a अरुणावती पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता a a 
२ उपविभाग क्र.१ दिग्रस ahw alaay z 

शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


३ अनुरेखक a, es 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी ४ 
सहाय्यक 
षु वरिष्ठ लिपीक शिळा कां 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक शिका 
ह वाहन चालक शिका काग 
९ डिपाई २ 
१0 | ० चौकीदार काका 
एकुण १८ 
बिड. अरुणावती पाटबंधारे | उपविभागीय अभियंता 1१ 
2 उपविभाग क्र.२, । कनिष्ठ अभियंता/ ४ 
दिग्रस शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
3 अनुरेखक 1१ 
रि स्थापत्य अभियांत्रीकी ० 
सहाय्यक 
षु वरिष्ठ लिपीक ae ee 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक 1१ 
ह वाहन चालक a a 
९ डिपाई २ 
१0 | ० चौकीदार 1१ 
एकुण १८ 
pt १| अरुणावती पाटबंधारे । उपविभागीय अभियंता 1१ | 
२ | उपविभाग, आर्णी कनिष्ठ अभियंता/ ४ 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
३ अनुरेखक a ae 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी ४ 
सहाय्यक 
षु वरिष्ठ लिपीक शिकाल 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक 19): 
र वाहन चालक 1१ 
९ डिपाई 2 
| 90 | ० चौकीदार खी. __'| 
एकुण १८ 


| 9 | लघु पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता १ 
उपविभाग, 
पांढरकवडा 
कनिष्ठ अभियंता/ 
2 q 8 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
३ अनुरेखक 1१ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी ४ 
सहाय्यक 
षु वरिष्ठ लिपीक 1१ 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
वाहन चालक 1१ 
शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 
Ye अडाण पाटबंधारे । उपविभागीय अभियंता १ 
2| कालवे उप विभाग | कनिष्ठ अभियंता/ ४ 
क्र.२ दारव्हा शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
३ अनुरेखक १ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी ४ 
सहाय्यक 
षु वरिष्ठ लिपीक 1१ 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक शिकास 
वाहन चालक 1१ 
शिपाई २ 
१0 | ० चौकीदार 1१ 
एकुण १८ 
एकुण नियत अस्थायी आस्थापना पदे १२४ 
PRADNYA SHYAM fcc owen 
MESHRAM rrr a tn aoe 


Date: 2024.04.16 19:23:15 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६/०४/२०२३ चे सहपत्र 
विवरणपत्र -४ 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 
विभागाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ. 


नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
ae | २ ३ PB 
La विभागीय कार्यकारी अभियंता (वी. 
२ कार्यालय उपकाआअ/उ.वि.अ. 1१ | 
४ बेंबळा प्रकल्प । स.अ.श्रे-२/शा.अ/ क.अ. ४ 
५ | विभाग, बेंबळा | स्था.अ.सहाय्यक 10 
६ विभागीय लेखापाल वि ~~ 
प्रथम लिपिक Po 
भांडारपाल a 
सहा. भांडारपाल a 
fae ० आरेखक शिकास 
| १५ १ सहा.आरेखक a ee 
१२ वरीष्ठ लिपिक ५ 
१३ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१४ अनुरेखक 10 
१५ टंकलेखक ३ 
१६ संगणक ae Se 
१७ नि.श्रे.ल.लेखक a है _'| 
१८ वाहन चालक a 
१९ नाईक Po 
20 डिपाई षु 
२१ चौकीदार शिरा 
एकुण ३४ 
॥_ जा बेंबळा प्रकल्प | उपविभागीय अभियंता 
२ | उपविभाग, क्र.१ | कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रे- ४ 


थाळेगांव २ 
३। (उपविभागीय ।अनुरेखक शिश 
४ । कार्यालय) स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
षु वरिष्ठ लिपीक शिळा का 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक शिका 
क वाहन चालक «il 
९ शिपाई २ 
१० | ० चौकीदार a ae 
एकुण १८ 
1१ बेंबळा प्रकल्प | उपविभागीय अभियंता (a ee: 
2 | उपविभाग, क्र.२ | कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रे- ४ 
थाळेगांव २ 
३ । (उपविभागीय | अनुरेखक a a 
४ | कार्यालय) स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
५ वरिष्ठ लिपीक a शा 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक a | 
८ वाहन चालक शिया 
९ डिपाई २ 
१० | ० चौकीदार |. ee 
एकुण १८ 
।__१_ बेंबळा पाटबंधारे | उपविभागीय अभियंता a 
2 | उपविभाग, 9.9 | कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रे- ४ 
कळंब २ 
3 । (उपविभागीय अनुरेखक 1१ | 
४ | कार्यालय) स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
षु वरिष्ठ लिपीक a 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक a tn 
वाहन चालक |. हः. १ 
डिपाई २ 
१० | ० चौकीदार —— ___.| 
एकुण १८ 
किक बेंबळा पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता |. nr) 
२ उपविभाग । कनिष्ठ अभियंता/झशा.अ./स.अ.श्रे- ४ 


क्र.रराळेगाव 


2 

अनुरेखक 

स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 
लिपीक-नि-टंकलेखक 

वाहन चाळक 

डिपाई 

चौकीदार 


Oo} A] O} OO}; A] OO] KH} oO 


एकुण १८ 


एकुण नियत अस्थायी आस्थापना पदे १०६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc91004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a841a4ee2d 
95624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M F S H RA M serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2 
CB501F8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2024.04.16 19:23:35 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


विवरणपत्र - ५ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४) लाक्षेवि (आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 


विभागाचे नाव:- यवतमाळ पाटबंधारे विभाग,यवतमाळ. 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनावरील पदे 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


अ.क्र. | शाखा/उपविभागाचे | पदनाम कर्मचा-यांचे नाव सेवा निवृत्त दिनांक 
नाव 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, यवतमाळ 
पाटबंधारे 
| शाखा,जवळा मजूर वसंत तोलाराम जाधव ३०.११.२०२५ 
एकुण पदे fa 
एकूण पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ यवतमाळ (अ) -9 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, यवतमाळ 
पाटबंधारे शाखा, 
२ पाथ्रड मजूर डि.एस.हाके ३१.१०.२०२४ 
एकुण पदे :- १ | 
पाटबंधारे शाखा, 
३ घाटंजी मजूर अनिल दि. गोरे ३०.०४.२०२५ 
एकुण पदे :- १ | 
एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, यवतमाळ (ब) - २ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, पांढरकवढा 
: पाटबंधारे शाखा, a ee 
सायखेडा मजूर | दामोदर भुजंगराव जळके | ३१.०७.२०२५ 
५ दादाजी पैकाजी नागोसे । ३०.०६.२०२४ 
६ ज्ञानेश्वर महादेव महल्ले ३१.०८.२०२४ 
एकुण पदे :- ३ 
पाटबंधारे 
9 शाखा,करंजी मजुर देवराव रामजी गुरनुले ३१.०७.२०२४ 
८ रमेश आनंदराव सादे ३१.०७.२०२४ 
एकुण पदे :- २ 


एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, पांढरकवढा (क) - ५ 


पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, पुसद 


पाटबंधारे बिनतारी 

९ शाखा,चिखली यंत्रचाळक मारोती बाबाराव गायकवाड | ३१.०३.२०२७ 
एकुण पदे :- १ 
पाटबंधारे शाखा 

a. ०  ।वरुड मजूर Wert दिपला जाधव ३०.०६.२०२५ 
एकुण पदे :- १ | 


एकूण पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, पुसद (S) - 2 


पाटबंधारे उपविभाग क्र.४,महागांव 


a. १ 


पाटबंधारे बिनतारी 
शाखा,उमरखेड यंत्रचालक दिगांबर किसनराव राऊत | ३१.०७.२०२५ 


एकुण पदे पाटबंधारे उपविभाग क्र.४,महागांव (इ) -१ 


एकुण (अते इ) फणस, १ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=327f48fc9 1004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a84 1 a4ee2d95624 
fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtre 


, st a, 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB501 
F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM. 

Date: 2024.04.16 19:23:55 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५३/२४) लाक्षेवि (आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र - ६ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्याचे तपडिल दर्उविणारे विवरण 
मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 
विभागाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदाचे नाव सेवानिवृतीची दिनांक 
सर्वश्री 
शिक 2 3 8 
उपविभाग-सहा. कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ दिग्रस, 
जि. यवतमाळ. 
ee विश्वनाथ भटू चव्हाण वाहनचालक ३१/०५/२०२५ 
२ | विष्णु जयराम शिदे मुकादम ३०/०६/२०२६ 
३ | मनोज रामप्रसाद नकवाल सफाई कामगार ३१/०७/२०२५ 
४ | सुधाकर रामजी उमरे मजुर ३१/०५/२०२६ 
५ | eal विठ्ठल वाघमारे मजुर ३१/०५/२०२४ 
६ । bald कानबाराव मस्के मजुर ३०/०६/२०२५ 
७ । गणपत भागोजी देवकते मजुर ३१/०१/२०२८ 
८ | देवराव लिंबाजी सुरदुसे मजुर ३०/०६/२०२६ 
९ | मनोज जनार्दन तायडे मजुर ३०/०६/२०२६ 
| qo | o | देवराव रामचंद्र राठोड मजुर ३१/०७/२०२७ 
| aa | १ | मोतीराम सखाराम भारस्कर मजुर ३०/११/२०२४ 
१२ | विश्वंबर मोरोती महल्ले मजूर ३१/०५/२०२५ 
उपविभाग- सहा.कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, 
दिग्रस, जि. यवतमाळ. 
१३ | शेख युनुस शेख अब्दुल मजुर ३०/०६/२०२४ 
१४ | विलास चंपतराव शिंदे मजुर ३१/०८/२०२७ 
१५ । रामराव सखाराम जाधव मजुर ३१/०७/२०२५ 
उपविभाग - उपविभागीय अभियंता , अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग, आर्णी. 
१६ | अविनाश उत्तमराव किलोर मजुर ३०/११/२०२४ 


१७ 


केलास आपाराव मस्के 


मजुर 


३१/१०/२०२४ 


उपविभाग - उपविभागीय अभियंता, अडाण पाटबंधारे कालवे उपविभाग क्र.२, 


दारव्हा. 


१८ 


]ोख रेहमान शोख गफार 


मजुर 


३१/०५/२०२८ 


१९ 


संगीत केशव भेंडे 


मजुर 


३०/०४/२०२४ 


२० 


श्रीधर नारायण कानडे 


मजुर 


३०/११/२०२७ 


उपविभाग - उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग, पांढरकवडा. 


२१ 


प्रकाशा विठठलराव खडसे 


स्वच्छक 


३१/०८/२०२५ 


एकुण २१ 


PRADNYA SHYAM 


MESHRAM 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc91004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d956 
24fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB5 
01F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 

Date: 2024.04.16 19:24:18 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


